प्रशासकीय मान्यता 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांतील राज्य 
योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून यंत्रसामुग्री 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : २९ ऑक्टोबर, २०१८. 
वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
४) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं/यंसाख/राज्य 
योजना/एकत्रित प्रस्ताव/१-म/१०६१०१/ २०१८, दिनांक १२.१०.२०१८. 


शासन निर्णय :- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 


व संलग्नित रुग्णालयांमध्ये सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात आवश्यक यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री 


खरेदी करण्याकरीता राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये ११,६६,९६,४४१/- (अक्षरी रुपये अकरा 


कोटी शहासष्ट लक्ष शहाण्णव हजार चारशे एकेचाळीस फक्त) इतक्या रकमेची यंत्रसामुग्री “परिशिष्ट 


अ” मध्ये नमूद केलेल्या संस्थांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या AMSA (नग संख्या, प्रतिनग किंमत, 


एकूण किंमत) संबंधित संस्थेस राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षांतर्गत उपलब्ध असलेल्या निधीतून खरेदी 


करण्यास या शासननिर्णयान्वये पुढील अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अटी :- 


षु . 


. सदर प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षाखाली यंत्रसामुग्री 


व साधनसामुग्री खरेदी करण्यासाठी मंजूर असलेल्या निधीतून प्रदान करण्यात येत आहे. 


. उपरोक्त कोणतीही यंत्रसामुग्री हाताळण्यासाठी नव्याने पदनिर्मितीची आवश्‍यकता नसून ती 


संस्थेत असलेल्या विद्यमान अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून सदर यंत्रसामुग्रीची हाताळणी 


करण्यात यावी. तसेच सदर यंत्रसामुग्री कोणत्याही परिस्थितीत बंद अवस्थेत वा विनावापर 


पडून राहणार नाही याची खबरदारी संबंधित अधिष्ठाता यांनी घ्यावी. 


, सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ मध्ये नमूद 


केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


. सदर यंत्रसामुग्री खरेदी विषयक प्रक्रिया "औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 


उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फामास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 


करण्याबाबत" निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/ 


प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री संचालक (वै.शि.) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिदिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 


शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 


अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


७. प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेडा इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केलेला 


नसल्याबाबत व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आव्यक असल्याबाबत संचालकांनी 


खात्री करावी. 


८. मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९. सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 


आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. 


१०.उपरोकक्‍्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ 


मधील परिच्छेद क्रमांक ३.१.२ "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या 


शीर्षकाखालील परिच्छेद क्रमांक 3.9.2.9 मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने 


अनुपालन करावे. सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार 


सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


२. या प्रयोजनासाठी उपरोक्त तक्‍यात नमूद केल्यानुसार येणारा यंत्रनिहाय खर्च संबंधित 


संस्थेस सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य योजनांतर्गत लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा व खालील लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक एस-४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यांवरील भांडवली खर्च 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यांचे बळकटीकरण 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 
(४२१० १६२९) 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधन सामुग्री 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 


१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 


पृष्ठ १३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२९१११२२१२७१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत : परिशिष्ट “अ lay sin 
म 


१०. 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| 1 Nn डं ou=Medical Education and Drugs 


Department, postalCode=400032, 
r 


2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c¢9ba5a5089 


7b7b2244d66593f50dd7 13da83860912503, 
cn=Arun M. Dahale 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
व्यवस्थापकीय Gash, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई. 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

अधिष्ठाता, ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर. 
अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर. 

अधिष्ठाता, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 
अधिष्ठाता, ST AHR चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड. 
अधिष्ठाता, डॉ.ऱंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व श्री.गुरुगोविंदर्सिंगजी 
स्मृती सर्वोपचार रुग्णालय, नांदेड. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, औरंगाबाद. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय, औरंगाबाद. 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, औरंगाबाद. 

अधिष्ठाता, श्री.भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे. 

अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज. 

अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज. 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


१८. अधिष्ठाता, पद्मभूषण वसंतदादा पाटील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
सांगली. 

१९. अधिष्ठाता, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर. 

२०. अधिष्ठाता, छत्रपती प्रमिला राजे सर्वोपचार रुग्णालय, कोल्हापूर. 

२१. अधिष्ठाता, डॉ.वैश्‍यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर. 

२२. अधिष्ठाता, छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर. 

२३. अधिष्ठाता, श्री.वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, यवतमाळ. 

२४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, लातूर. 

२५. अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, लातूर. 

२६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला. 

२७. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय, अकोला. 

२८. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई. 

२९. अधिष्ठाता, स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
अंबाजोगाई. 

३०. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर. 

३१. सहयोगी प्राध्यापक, नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे. 

३२. सहयोगी प्राध्यापक, आरोग्य पथक, तासगांव, सांगली. 

३३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/लातूर/कोल्हापूर/बीड/सोलापूर/चंद्रपूर/ सांगली/ 
अकोला/सोलापूर/औरंगाबाद/धुळे/यवतमाळ/नांदेड. 

३४. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे “परिशिष्ट अ 


यंत्रसामुग्री खरेदीबाबतचा तपशील 
अ. | संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
१) नागरी आरोग्य 9) फुल्ली टोमे a 20,0§,000 20,0§,000 
केंद्र, वांद्रे बायोकेमिस्ट्री 
अँनालायझर 
एकूण 1 १_| २०,०६,००० 
२) | ससून सर्वोपचार | १ २ डी इको कलर डॉपलर फॉर a ८८,००,००० ८८,००,००० 
रुग्णालय, पुणे कार्डिओलॉजी 
2) आर्थापेटाग्राम विथ लॅटरल a १५,२०,००० १५,२०,००० 
सेफालोग्राम एक्स-रे मशीन 
३) एलईडी ऑपरेडान थिएटर Ea 92,190,000 १९ ,७०,००० 
लाईट विथ एच डी कॅमेरा 
४) व्हिडिओ निस्टॅग्मोग्राफी | (9,33,§00 (933,600 
एकूण ४ | १,३०,२३,६०० 
3) | शासकीय वैद्यकीय | १) रिअल टाईम पी.सी.आर हिज २०,२२,६४० २०,२२,६४० 
महाविद्यालय, २) जेल डोक्‍्युमेन्टेशन सिस्टीम a ५,१६,६४६ ५,१६,६४६ 
नागपूर 3) सेंट्रीफयुज बेच टॉप :1 23,000 3,992,000 
४) अटोमेटेड एलायझा वाठार eal 40,00,000 १०,००,००० 
विथ रिडर 
५) ३२ चॅनल व्हिडिओ ई.सी.जी. 94,40,000 १५,५०,००० 
सिस्टीम 
६) एच.आर.व्ही इन्स्ट्रमेन्ट चित ६,५०,००० ६,५०,००० 
७ डिजीटल फिजिओग्राफ kz ४,५०,००० ४,५०,००० 
एकूण | qo | ६५,६१,२८६ 
8) । शासकीय वैद्यकीय | 9) बायफेजिक डिफिब्रिलेटर नि २,५२,००० १५,१२,००० 
महाविद्यालय व २) व्हिडिओ प्रोसेसर विथ लाईट | १०,००,००० १०,००,००० 
अतिविशेषोपचार । सोर्स विथ हाय sia 
रुग्णालय, नागपूर | व्हिडिओ गॅस्ट्रोस्कोप (अँडल्ट) 
एकूण | ७ | २५,१२,००० 
५) | इंदिरा गांधी | १) एअर कन्डीशनर(१.५ टन २ | २० ६३,२१२ १२,६४,२४० 
शासकीय वैद्यकीय | टन) प्रत्येकी १० नग 
महाविद्यालय, 2) मॅनकीन माडेल्स्‌ १५ ६,७०० ११,५०,५०० 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
नागपूर एकूण ३५ २४,१४,७४० 
६) | इंदिरा गांधी | 9) मल्टीपॅरा मांनीटर ae ५,४८,८०० ५,४८,८०० 
शासकीय वैद्यकीय | २) फाऊलर बेड & ५०,३७७ ३,०२,२६२ 
महाविद्यालय व | ३ इलेक्ट्रीक डर्माटोम | a | 93,09,934 93,09, 934 
रुग्णालय, ATR [yy हार्मोनिक स्कालपेल | १९,९९,१७४ १९,९९,१७४ 
अल्ट्रासोनिक कटींग अण्ड 
कोलेंग्युलेशन डिव्हाईस 
५) मायक्रो-लरिंगोस्कोपी सेट णि ८,१०,००० ८,१०,००० 
विथ ऑल अँक्सेसरीज 
६) इलेक्ट्रीक ड्रिल मशीन ८ ६२,२५० ४,९८,००० 
एकूण १८ ५४,५९,३७१ 
७ | शासकीय वैद्यकीय | 9) ८०० एम.ए.एक्स-रे मज्ञीन a ८५,००,००० ८५,००,००० 
महाविद्यालय, विथ आय.आय.टी.व्ही 
चंद्रपूर एकूण 1 १_| ८५,००,००० 
८) | शासकीय वैद्यकीय | १ सेन्ट्रीफयुज Hat ea 30,938 30,938 
महाविद्यालय, 
औरंगाबाद एकूण 1] ३०,१३९ 
९) | शासकीय वैद्यकीय | १) पेडीस्टल लॅम्प ia ८,४०,००० ८,४०,००० 
महाविद्यालय व २) बायफेजिक डिफिब्रीलेटर २ 3,३६,००० ६,७२,००० 
रुग्णालय, ३) ओ.टी.टेबल २ ३,५०,००० (9,00,000 
औरंगाबाद 8) निओनेटल हायब्रीड षि ३५,००,००० ३५,००,००० 
व्हेन्टीलेटर 
५) इलेक्ट्रो सजिकल युनीट हिवा 3,20,000 3,20,000 
६) युव्हीए ट्रायगेटेड थेरपी ba 20,19 084 २०,७६,०९५ 
सिस्टीम 
एकूण ८ ८१,०८,०९५ 
qo) | शासकीय कर्करोग | १ फलेचर अँप्लीकेटर सुट | २७,४८,००० २७,४८,००० 
रुग्णालय, (मेटळ) अण्ड  फळेचर 
औरंगाबाद अँप्लीकेटर सुट (फायबर) 
२) सीआर्म टेबल, फॉगर मशीन, | १३,००,००० १३,००,००० 
we सेन्डींग डोसमेट्री 


अँक्सेसरीज (२,१,१ § १सेट) 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र. किंमत 
3) सजिकल Hert युनीट ES 8,24, G00 ४,२५,६०० 
४) सिलिंग शंडोळेस ऑपरेटींग ha 8,094,200 8,094,200 
लॅम्प डबल डोम 
५) सर्जिकल पॉवर ड्रिल विथ सा | १०,८५,२८० १०,८५,२८० 
सिस्टीम हॅन्ड ऑपरेटेड विथ 
बॅटरी अँण्ड TGR, ARTA 
एकूण षु ५९,६०,०८० 
११) | डा.वैश्यंपायन १) बायोसेप्टी ode dase | 2 | ४,६२,८०० ९,२५,६०० 
स्मृती शासकीय एकूण २ ९,२५,६०० 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
सोलापूर 
१२) | श्री.छत्रपती १) पेडियाष्रिक व्हेन्टीलेटर २ ७,५०,००० १५,००,००० 
शिवाजी महाराज | २फेको इमल्सीफिकेशन मशीन | 9 | १२,९५,००० 92,84,000 
सर्वोपचार aja थिएटर = far] ४ ९४,४०० 3,७७,६०० 
रुग्णालय, एलईडी लाईट 
सोलापूर ४) डेन्टल चेअर २ । १,९२,१०० ३,८४,२०० 
एकूण ९ ३५,५६,८०० 
१३) | शासकीय वैद्यकीय | १ मायक्रोस्कोप (मोनोक्‍्युलर) ६० २६,१३७ १५,६८,२२० 
महाविद्यालय, २) RL एनडी याग लेझर Ea ११,२५,००० ११,२५,००० 
मिरज युनीट 
एकूण ६१ २६,९३,२२० 
१४) | शासकीय वैद्यकीय | १) मायक्रोस्कोप विथ रेकॉर्डिंग a ६,६५,००० ६,६५,००० 
महाविद्यालय व | सिस्टीम 
रुग्णालय, मिरज | 2) अफेरेसिस मशीन द्वि २५,७६,००० २५,७६,००० 
एकूण २ ३२,४१,००० 
१५) | पद्मभूषण १) pel ऑटोमेटेड एम्बेडींग | १३,७६,११६ १३,७६,११६ 
वसंतदादा पाटील | सिस्टीम 
शासकीय वैद्यकीय | २ स्टँड asd RHA =] 8,29, 8190 8,29, 890 
महाविद्यालय व | डिस्पेसिंग मॉडयुल 
रुग्णालय, एकूण २ १८,६७,५८६ 
सांगली 
१६ आरोग्य पथक, ।१) ब्लड टयुब सीअर ७५,००० १,५०,००० 
तासगांव, सांगली एकूण १,५०,००० 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
१७) | राजर्षी छत्रपती | १ई.एन.टी.ऑपरेटींग 1. १४,५०,००० १४,५०,००० 
शाहू महाराज | मायक्रोस्कोप 
शासकीय वैद्यकीय | २बायनाकुलळर मायक्रोस्कोप | २० ३९,५०० ७,९०,००० 
महाविद्यालय, विथ ऑल लेन्सेस सेल्फ 
कोल्हापूर इम्युनेटेड 
3) बायनाकुलर मायक्रोस्कोप | २४ २४,६६२ ५,९१,८८८ 
विथ बॅटरी बॅकअप 
४) टियुआरपी सेट चिव ७,०७,५८७ ७,०७,५८७ 
एकूण ४६ ३५,३९,४७५ 
१८) | छत्रपती प्रमिला | १ ओ.टी.टेबल ३,८५,००० १५,४०,००० 
राजे सर्वोपचार एकूण १५,४०,००० 
रुग्णालय, 
कोल्हापूर 
१९) | स्वामी रामानंद | १) व्हिडिओ गॅस्ट्रोस्कोप गि १२,३२,००० १२,३२,००० 
तीर्थ ग्रामीण एकूण 7 92,32,000 
शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
अंबाजोगाई 
२०) | स्वामी रामानंद | १) हाय SMART HART णि २५,२०,००० २५,२०,००० 
तीर्थ ग्रामीण | सिस्टीम 
शासकीय वैद्यकीय | २ ओ.टी.लॅम्प ७,००,००० ७,००,००० 
महाविद्यालय व |३) वेन्टोयुज विथ इलेक्ट्रीक २२,४०० ६७,२०० 
रुग्णालय, URI मशीन 
अंबाजोगाई एकूण ५ ३२,८७,२०० 
२१) | श्री. भाऊसाहेब ।१) सेमी अटो अ॑नालायझर २ २,५०,००० ५,००,००० 
हिरे शासकीय २) आयएसई अँनालायझर २ १,६०,००० ३,२०,००० 
वैद्यकीय ३) डिजीटल पीएच मीटर 3 २५,००० ७५,००० 
महाविद्यालय, धुळे | ७ एलायझा अनालायझर | 9 | ४,५०,००० ¥,40,000 
4) अनालायटीकल्स्‌ बॅलन्स ४ ८,००० ३२,००० 
६) इलेक्ट्रोफोरेसीस विथ पॉवर a 24,000 24,000 
पॅक 
७ डिजीटल व्हेईंग स्केल i १३,६२५ १३,६२५ 
८) रेफ्रिजीरेटर २-८ डिग्री से. 8 २५,६९० १,०२,७६० 
९) वोरटेक्स मिक्सर za ८,२६० ८,२६० 


पृष्ठ १३ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
१० मायक्रोपिपेटस्‌ (२०- "| ६,९३० ६,९३० 
२००युएल) 
११) मायक्रोपिपेटस्‌ (१०- | ६,९३० ६,९३० 
१००युएल) 
१२) मायक्रोपिपेटस्‌ (१००- | ६,९३० ६,९३० 
१०००युएल) 
१३) हॉट एअर ओव्हन व्यि १,०७,४९२ १,०७,४९२ 
१४) वॉटर बाथ 1 १_| २०,२६२ २०,२६२ 
१५७इन्क्युबेटर ES ९२,७४२ ९२,७४२ 
१६कॉटरी 8 2,09, §00 €,0§, 800 
एकूण २९ 24,198,339 
22) । सर्वापचार १) एलईडी सिलिंग माऊंटेड | ४ २,९५,००० ११,८०,००० 
रुग्णालय, धुळे । लॅम्प विथ टु आर्म 
२) मोटराईज्ड फोर HRA 3Bt.| २ २,१४,७६० ४,२९,५२० 
टी.टेबल फॉर गायनॅक सर्जरी 
३) व्हॅक्युम एक्स्ट्रक्टर विथ | 3 १,००,००० 3,००,००० 
UR मशीन 
8) एन्डोस्कोपी सर्जरी व्हिडिओ he 2,000,400 2,00,§00 
रेकॉर्डर 
y आपरेटींग लुप wR] २ १,०१,१३६ २,०२,२७२ 
मायक्रोसर्जरी 
६) हाय WR मशीन प्‌ ३५,००० १,७५,००० 
७) फाऊलर बेड विथ व्हिल्स्‌ ५ २५,६०६ १,२८,०३० 
८) ल॑प्रोस्कोपी सिझर ६ १४,००० ८४,००० 
९) BER मशीन २ ३५,५३२ ७१,०६४ 
qo) बायपोलर कटर अण्ड | २ ३३,६०० ६७,२०० 
स्केळर 
११ एलईडी एक्स-रे fed! ७ १२,३९० ८६,७३० 
बॉक्स 
१२) डिजीटल वेईंग Fal] ३ १५,९३० ४७,७९० 
स्टॅण्ड मॉडेल 
१३) डिजीटल बीपी अँप्रेटस २२ २२०० ४८४०० 
१४) SUE! इन्स्टेस्टीनलळ | 3 १४,४८४ ४३,४५२ 
ग्रास्पर नॉन ट्रॉमॅटीक 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग । प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
१५) पेशंट शिप्टींग रोलर ४ ९,५२० ३८,०८० 
१६) WR मशीन 4 ११,२०० ५६,००० 
१७ अल्ट्रासोनिक नेब्युलायझर | २ ४,०२२ ८,०६४ 
१८) TOMS ४ २,००१ ८,००४ 
१९) ऑप्थॉल्मोस्कोप Ea 30,000 30,000 
20) ग्लुकोमीटर ६ ४,००० २४,००० 
२१) ग्लुकोमीटर स्ट्रीप्स ५४८ २० १०,९६० 
२२) वजन काटा (डिजीटल) 8 १४,१६० ५६,६४० 
२३) वजन काटा पेडियाष्र्रिक ४ ५,९०० २३,६०० 
२४) इन्फॅेन्टोमिटर 3 २,७०० ८,१०० 
२५) स्टीडीओमिटर ३ २,७०० ८,१०० 
२६) HIST २५० मिली ४ ७,२८० २९,१२० 
२७) अम्बुबँग ५०० मिली 1 ९,५०० ३८,००० 
२८) पल्स ऑक्सीमीटर | ४ ४,५०० १८,००० 
(फिंगरटीप) 
२९) सुप्राग्लोटिक डिव्हाईस 3 ९८,५०० २,९५,५०० 
३०) अँटोरिफ्रेक्टोमीटर ft ae) ५,८२,४०० ५,८२,४०० 
39) SAAR एअर फलो za (9,00,000 (9,00,000 
32) केरंटोप्लास्टीसेट ze 20,000 20,000 
33 )टेफलान बॉक्स व पंच २ २,००० ४,००० 
४) ट्रिफाईन नं.६,५,७,७,५, ५ २,००० १०,००० 
८,८,९,१० 
34) HENGE सेट | qo | 9,098 १,८८,१६० 
३६) रिफ्रांक्काड बॉक्स २ २०,३८४ ४०,७६८ 
३७) +20 डी लेन्स | 9 | २५,५३६ २५,५३६ 
३८) +80 डी लेन्स वि ३१,३६० ३१,३६० 
38) इनडायरेक्ट | 9,80,000 9, 80,000 
ऑप्थल्मोस्कोप 
४०) डायरेक्ट ऑप्थल्मोस्कोप 2 34,000 (90,000 
४१) ऑटोमेटेड UR Ree हिन ८,४०,००० ८,४०,००० 
४२) अँप्लेनेशन हिं ६९,४४० ६९,४४० 
एकूण ६९५ ६४,३७,८९० 
२३ | श्री.वसंतराव १) ऑपरेशन थिएटर टेबल Es 4 &4,000 ५,६५,००० 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग | प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
नाईक शासकोय | 2) बायनाक्युलर मायक्रोस्कोप | 9° | ० ४५,१०० ४५,१००० 
वैद्यकीय एकूण | १०,१६,००० 
महाविद्यालय व 
रुग्णालय, 
यवतमाळ 
२४) डा.शंकरराव १) प्लाझमा स्टरलायझर te 40,00,000 4O,00,000 
चव्हाण शासकीय एकूण | 40,00,000 
वैद्यकीय 
महाविद्यालय, 
नांदेड 
24) | डा.शंकरराव १) सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टिम Ve | 400,000 400,000 
चव्हाण शासकीय | २) सीओपीडी थेरपी सस्टिम | a | ८,९०,००० ८,९०,००० 
वैद्यकीय 3) TINA इनडायरेक्ट | ५ ६१,६०० ३,०८,००० 
महाविद्यालय व | ऑप्थल्मोस्कोप 
रुग्णालय, नांदेड एकूण ७ | १६,९८,००० 
२६) | शासकीय वैद्यकीय | १) एच.डी.लप्रोस्कोपीक सर्जरी ha ¥2,00,000 ¥2,00,000 
महाविद्यालय, कॅमेरा 
लातूर एकूण | os | 8Q2,00,000 
219) सर्वोपचार १) ए-बी स्कॅन ae 90,&0,000 90,§0,000 
रुग्णालय, लातूर | २) पेरिमिटर ee ९,००,००० ९,००,००० 
3) स्ळीट ल॑म्प fake | 3,230,000 3,820,000 
४) मोटराईज्ड हॉस्पीटल बेड दिड ८,५०,००० ८,५०,००० 
५) हॉरिझंटल रेक्‍टंग्युलर हाय ia १५,०३,७९२ १५०३,७९२ 
प्रेशर स्टीम स्टरलायझर 
Sou 4 89,03, 982 
२८) | शासकीय वैद्यकीय | १ ओ.टी.लाईट २ २,१०,००० ४,२०,००० 
महाविद्यालय, 2) फावलर बेड विथ मेंट्रेस १० | ० ५०,००० ५,००,००० 
अकोला 3) शडोलेस लम्प २ 2,40,000 400,000 
४) हिस्टोस्कोप सेट विथ हॅन्ड २,९९,००० २,९९,००० 
इन्स्ट्रमेन्ट हाय Sha 
५) पल्स ऑक्सीमीटर ६ ३५,००० २,१०,००० 
६) बॅटरी ऑपरेटेड ब्लड eal 9,92,400 १,१२,५०० 
कलेक्ठान मॉनीटर 
एकूण २२ २०,४१,५०० 


पृष्ठ १३ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१८/प्र.क्र.३४७/प्रशा-१ 


अ. संस्थेचे नांव यंत्राचे नांव नग । प्रतीनग एकूण किंमत 
क्र किंमत 
२९) | शासकीय वैद्यकीय | १) मॅकेनिकल लान्ड्री प्लान्ट Ee 219,29, 23§ 29,2 9,236 
महाविद्यालय व २) सेंट्रल ऑक्सीजन व्हॅक्युम | २४,५०,००० २४,५०,००० 
सर्वोपचार नायट्रस ऑक्साईड अँण्ड 
रुग्णालय, कॉम्प्रेस्ट एअर सिस्टीम 
अकोला ३) इलेक्ट्रोफोरसेस सिस्टीम | el 23,§0,000 23,§0,000 
४ eas Rex विथ ea १७,००,००० १७,००,००० 
इलेक्ट्रोकॉटरी 
५) ऑटोमेटीक चपाती मेकिंग aa 820,000 20,000 
मशीन 
६) फाऊलर बेड विथ Hoa १० | ० ५०,००० ५,००,००० 
(eText मशीन 2 9,40,000 3,00,000 
८) स्टंबीलायझर जि ३,००,००० 3,00,000 
९) इन्स्ट्रमेन्ट ट्राली ३५ ८,५०० २,९७,५०० 
qo) मेटल शेल्वींग रक Yo ५,८०० २,९०,००० 
११ इलेक्ट्रीकळ आपरेटेड। ३ ९१,५०० २,७४,५०० 
डेन्टल चेअर 
92) मल्टीमेडिया प्रोजेक्टर २ ६०,००० १,२०,००० 
93) अल्ट्रासोनिक स्केलर ३ २९,५०० ८८,५०० 
१४एअर काम्प्रेसर ze 24 000 २५,००० 
एकूण | 998 | १४ १,२४,१६,७३६ 
एकूण (अ.क्र.१ ते २९) ११,६६,९६,४४१ 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


